महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम -२०१५ 
अंतर्गत “औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणातील” लोकसेवा, नियत 
कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम 
व व्दितीय अपिलीय अधिकारी अधिसुचित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२२/१५४०/प्र.क्र.२०५/नवि-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २६ जुले, २०२३ 


संदर्भ - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५, दिनांक २८.०४.२०१५ 

प्रस्तावना :- 

राज्यातील पात्र व्यक्‍तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता तसेच 
लोकांच्या स्थानिक प्रशासनाकडून वाढत्या अपेक्षा विचारात घेऊन त्यांना तत्पर व दर्जेदार सेवा 
पुरविण्याच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-२०१५, दि.२८.०४.२०१५ रोजी 
महाराष्ट्र राज्यास लागू करण्यात आला आहे. या अध्यादेशातील कलम-३ मध्ये नमूद करण्यात 
आल्यानुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने अध्यादेश लागू झाल्यानंतर ३ महिन्याच्या 
कालावधीच्या आत आणि त्यानंतर वेळोवेळी ते पुरवित असलेल्या लोकसेवा, पदनिर्देशित 
अधिकारी, प्रथम व व्दितीय अपिलीय अधिकारी आणि नियत कालमर्यादा या अध्यादेशाखाली 
अधिसुचित करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडील 
सेवांसाठी नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व व्दितीय अपिल अधिकारी 
अधिसुचित करण्याची बाब शासनाचे विचाराधीन होती. याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत 
आहे. 


शासन निर्णय :- 

१) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ मधील तरतुद 3 नुसार औरंगाबाद 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडील अनुसूची -अ* मधील सेवा या 
आदेशान्वये अधिसुचित करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. नगर 
विकास विभागांतर्गत औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत देण्यात 
येणाऱ्या सेवांसाठी लोकसेवेचा कालावधी, सेवा अधिसूचीत करणारे कार्यालय 
तसेच पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपिळीय अधिकारी, व्दितीय अपिलीय 
अधिकारी याबाबतचा तपशिल अनुसूची -अ* मध्ये नमूद करण्यात आलेला आहे. 
त्यानुषंगाने सदर सेवा शासनाच्या राजपत्रात अधिसूचित करण्याबाबत कार्यवाही 
औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने करावी. 

२ अनुसूची -अ* मध्ये नमुद सेवा देण्यास जबाबदार पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व 
व्दितीय अपिल अधिकारी यांनी नागरिकांना विहीत मुदतीत सेवा उपलब्ध करून 
देण्याची कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२२/१५४०/प्र.क्र.२०५/नवि-७ 


३) अनुसूची -अ* मध्ये नमुद सेवांच्या तपशिळ औरंगाबाद महानगर wear विकास 
प्राधिकरणाच्या प्रत्येक कार्यालयाच्या फलकावर सुवाच्य अक्षरात ठळकपणे प्रदर्शित 
करावा. 

४ अनुसूची -अ*मध्ये नमुद सेवा “आपले सरकार” च्या वेबपोर्टलवरील Dashboard 
of Right to service वर “महाआयटी” च्या मदतीने उपलब्ध करून देण्यात 
याव्यात. 

५ *“महाआयटी” मार्फत औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडील 
संबंधीत पदनिर्देशीत अधिकाऱ्यांना “युजरआयडी” व “पासवर्ड” उपलब्ध करून 
देण्यात यावा. तसेच सदर सेवा “आपले सरकार” पोर्टल वरून उपलब्ध करून 
देणेसाठी तांत्रिक सहाय्य करण्याची जबाबदारी “महाआयटी” यांची राहील. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२६१६०२२१२७२५ असा आहे. सदरहू 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

VIJAY KARBHARI कल ee ee 


: CN = VIJAY KARBHARI CHAUDHARI, 
C H A U D H A R | C =IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2023.07.27 11:14:20 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य,यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव ( नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. महानगर आयुक्‍त, औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,मुंबई. 
९. संचालक, नगर रचना आणि मुल्यनिर्धारण विभाग, पुणे. 
१०. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, मुंबई / नागपुर 
११. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा)-१/२, मुंबई/ नागपुर 
१२. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१३. अभिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१४. उप सचिव ( नवि-३०, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. उप सचिव (नवि-७), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. निवड नस्ती (नवि-७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


ओरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण 
विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, दिल्ली गेट,औरंगाबाद -- ४३१ ००१ 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम -- २०१५ 


विकास परवानगी विभाग 
अनुसूची “अ” 
अनुक्रमांक । अधिसूचित करावायच्या | आवश्यक कागदपत्र शुल्क सेवा पदनिर्देशित अधिकारी | प्रथम अपिलीय | व्दितीय अपिलीय 
लोकसेवांचा तपशिल पुरविण्यासाठीची 'पदनाम अधिकारी अधिकारी 
कालमर्यादा 
a 2. ३. शू. ष्‌. ६. ७. ८. 
१ अभिन्यास / इमारत UDCPR, २०२० प्राधिकरणाने / ३० दिवस सहायक नियोजनकार नियोजनकार उपमहानगर 
बांधकाम परवानगी शासनाने नियोजनकार 
( एकत्रिकृत विकास वेळोवेळी 
२ जोता मोजणी प्रमाणपत्र । नियोजन व प्रोत्साहन निश्‍चित ०७ दिवस सहायक नियोजनकार नियोजनकार उपमहानगर 
नियमावली-२०२० नुसार | केलेले दर नियोजनकार 
) तसेच शासनाद्वारे 
३. भोगवटा प्रमाणपत्र वेळोवेळी प्रसिद्ध ०८ दिवस सहायक नियोजनकार नियोजनकार उपमहानगर 
करण्यात आलेले शासन नियोजनकार 
निर्णयानुसार सदरची 
डू. झोन दाखला eo ०७ दिवस सहायक नियोजनकार नियोजनकार alls 
संकेतस्थळावर उपलब्ध नकार 
ष्‌. भाग नकाशा/नकाशा देणे आहे. ०३ दिवस सहायक नियोजनकार नियोजनकार उपमहानगर 
नियोजनकार 
VIUAY KARBHARI होश... 
Sn ee ee 
( विजय चोधरी ) 


उप सचिव महाराष्ट्र शासन 


TOWN & COUNTRY PLANNING DIVISION 
Time Limit to व ak 
Sr.No. डा आ Necessary Ree Provide Nominated First Appellate Second Appellate 
documents तने शोमे Designation Authority Authority 
1 Building Commencement 30 Days क क. कत Planner Deputy Metropolitan 
Certificate Planner 
त Plinth Checking oa Assistant Planner Planner Deputy Metropolitan 
Certificate UDCPR.2020 ays Planner 
As well from 
time to time by Rate 
government prescribed Deputy Metropolitan 
3 Occupation Certificate promulgated by 08 Days Assistant Planner Planner Planner 
according to the | MMRDA/ 
government Govt. from 
decision, this time to 
information is time. , 
available गा Deputy Metropolitan 
4 DP. Remarks फलटण 07 Days Assistant Planner Planner Planner 
authority. 
Assistant Planner Planner Deputy Metropolitan 
5 Copy of Part Plan/ Plan 03 Days Planner 


Digitally signed by VIJAY KARBHARI 
RI 


VIJAY KARBHARI ५४५७५ 


CHAUDHARI 


DN: CN = VIJAY KARBHARI CHAUDHARI, 
C = IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2023.07.27 11:14:55 +05'30' 


( विजय चोधरी ) 
उप सचिव महाराष्ट्र शासन 


